भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील 
“कनिष्ठ भूवैज्ञानिक” संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या- 2023 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.१२५/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, नवीन मंत्रालय इमारत, 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुबई yoo ००१ 
तारीख: १२ जून, २०२३ 


संदर्भ- १. शासन आदेश, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक-आपना-०२२३/प्र.क्र.१२५/पापु-१५ 
दिनांक १६ मे, २०२३. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बदली-२०२३/प्र.क्र.३२/कार्या-१२, 
दिनांक ३० मे, २०२३ 


शासन sear :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ मधील तरतुदीनुसार भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणेमधील “कनिष्ठ भूवैज्ञानिक” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या 
संदर्भाधीन शासन आदेश दिनांक १६.०५.२०२३ अन्वये करण्यात आल्या आहेत. सदरील आदेशात 
खालील कनिष्ठ भूवैज्ञानिकांच्या पदस्थापनेत अंशात: बदल करून त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ५ 
मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कनिष्ठ सध्याचे कार्यालय | दि. १६.५.२०२३च्या अंशत: बदल करून 
भूवैज्ञानिकाचे नाव आदेशानुसार बदलीनंतरचे कार्यालय 
बदलीनंतरचे कार्यालय 
zal 2 3 (Psaeme =] 4 
q | श्रीम.ए.बी.खरात । संचालनालय, । वरिष्ठ भूवैज्ञानिक | प्रादेशिक उपसंचालक, 
भूजल सर्वेक्षण कार्यालय, भूजल | भूजल सर्वेक्षण आणि 
आणि विकास । सर्वेक्षण आणि विकास | विकास यंत्रणा, 
यंत्रणा, पुणे यंत्रणा, औरंगाबाद  ।औरंगाबाद 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.१२५/पापु-१५ 


हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या संबंधित अधिकारी ते बदली झालेल्या 
कार्यालयात रूजू झाले आहेत किंवा कसे, याची माहिती तात्काळ शासनास सादर करण्याबाबत आयुक्त, 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना सूचित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१२११२५५७१५२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 


PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d2 
0e917ffal ef5 12d7e8fa2e49d93adbb5ad3 
52, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1325A2533F628572438B5 


FB711C805DE49788678B97015BBOCAC99 
0E3B375423, cn=GANESH NIVRUTTI 
PAWAR 


Date: 2023.06.12 13:25:18 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व संबंधित कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 


१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
३. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

५. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, 
नाशिक, पुणे, कोकण. 

कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा), जिल्हा परिषद (सवी). 

जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (सर्व), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित सर्व जिल्हे. 

निवडनस्ती कार्यासन, पापु-१५ 


one G&G © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


